यंत्रमागधारकांना विद्युत दरात देण्यात येणाऱ्या 
सवळलतीपोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
मे. वेलकॉर्ड टेक्सटाईल्स लिमिटेड. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टॅरिफ-२०१७/प्र.क्र.६६/ऊर्जा-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :- १ . शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४१/ऊर्जा-३, दि. ३१/०१/२००९. 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/०४/२०१७, 
दि.३०/०६/२०१७, दि.०८/०८/२०१७ व दि.०६/०२/२०१८. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०१७/२०१७-१८/प्र.क्र.८१/प्रशा-१, दि.०५/०७/२०१७. 
४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. टॅरिफ २०१७/प्र.क्र.६६/ऊर्जा-३, दि.२९/११/२०१७ 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पूरक-२०१८/प्र.क्र.५६/अर्थ-३, दि.१७.०३.२०१८. 
६. मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे पत्र क्र. मुविनि/३७१/२०१८, दि.०३/०३/२०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागधारकांना शासनामार्फत वीजेच्या दरात सवलत देण्यात 
येते. या सवलतीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबधित अनुज्ञाप्ती धारकांमार्फत यंत्रमाग धारकांना परत केली जाते. 
शासनाच्या सदर धोरणानुसार टाटा पॉवर कंपनीच्या कार्यकक्षेत असलेल्या मे. वेलकीार्ड टेक्सटाईल्स, मिरारोड (पूर्व) 
ठाणे, यांना दिनांक ०१/०४/२०१७ ते दिनांक ३१/०७/२०१७ या कालावधीसाठी विद्युत दरात अनुज्ञेय असलेली 
सवलतीची रक्‍कम रु.५,६८,९१८/- (रुपये पाच लाख अडुसष्ठ हजार नऊशे अठरा फक्त) मंजूर करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

मे.टाटा पावर कंपनी लिमिटेडचे वीज ग्राहक असलेल्या मे. वेलकॉर्ड टेक्सटाईल्स लिमिटेड, मिरा रोड (पूर्व) 
ठाणे, या यंत्रमाग धारक कंपनीस (नवीन ग्राहक क्र.९००००००८००९४) जुना ग्राहक क्र.१०२६६२ माहे ०१/०४/२०१७ ते 
दिनांक ३१/०७/२०१७ या कालावधीसाठी देय असलेल्या वीज दर सवलतीपोटी रु.५,६८,९१८/- (रुपये पाच लाख 
अडुसष्ठ हजार नऊशे अठरा फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम 
मे. टाटा पॉवर कंपनी यांचेमार्फत यंत्रमागधारकास वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरशासननिर्णयान्वये मंजूरकरण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आलेली 
आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 


३. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी,"मागणी क्र.के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, Coo इतर 
खर्च, (००)(०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण अनुज्ञाप्तीधारकांना 
अर्थसहाय्य (योजनेतर) (२८०१२६१५)३३ अर्थसहाय्य" या लेखाशीर्षाखाली मुळ तरतूद रु.४५००.०० कोटी व पुरवणी 
मागणीद्वारे रु.२९७२.९४ कोटी अशी एकूण रु.७४७२.९४ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली होती. तथापि, सुधारीत 
अंदाजपत्रकात रु.६७२५.६४६० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
रु.३१४९,६३,८३,९८२/- इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर निधी वितरण ८०% च्या आत 
असल्याबाबत प्रमाणित करण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१७/प्र.क्र.६६/ऊर्जा-३, 


४. यालेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 


५. सदरची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून मे. वेलकॉर्ड टेक्सटाईल्स., 
मिरारोड (पूर्वी ठाणे, यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री.वि.म.राजुरकर, अवर सचिव 
आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. अ. मा. आत्राम, सह सचिव यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी रक्‍कम 
रु.५,६८,९१८/- (रुपये पाच लाख अडुसष्ठ हजार नऊशे अठरा फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित 
करुन मे. टाटा पॉवर लि. (The Tata Power Co. Ltd) यांचे नावे स्वतंत्ररीत्या धनादेश काढून वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


६. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१७/परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ७ व ८ मधील तपासणी सूची मधील अटींची तसेच परिच्छेद क्रमांक ७ व २० मधील प्रत्येक 
अटीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ०८/०२/२०१७ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या परिच्छेद क्र.२ ते ६ मधील प्रत्येक 
अटीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 
करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७, दि.३० जून, 
२०१७, दि.०८ ऑगष्ट, २०१७, दि. of फेब्रुवारी, २०१८व दि.१७ मार्च, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन विभागांना 
८०% निधी वितरीत करण्याचे अधिकार दिले असून त्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


an निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३३१२०१२२४०७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Maharashtra, ou=Industry Energy and 


ey 4 १0९२400032, st=Mahare 7 
5.4.20=e212845163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679a5af5a494, 


Ashok Maroti 
e268 b8d696dd, 
serialNumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00 
fa mM bee126e8678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 
Date: 2018.03.31 20:12:54 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत :- 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, टाटा पॉवर लिमिटेड, बॉम्बे हाऊस, २४, होमी मोदी Rec, मुंबई-४००००१. 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व,मुंबई.-५१. 
३) मे.वेलकॉड टेक्सटाईल्स लिमिटेड, प्लॉट 4.23, मिराको आ आ इंडस्ट्रिज इस्टेट मिरागाव, मिरारोड (पूर्वी, 
ठाणे-४०११०४. 
४) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय इमारत, 
३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१७/प्र.क्र.६६/ऊर्जा-३, 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई४०००२०. 
६) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई४०००२०. 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/राळेवि-१), मुंबई. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


qo) अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११) कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२) वित्त विभाग-(अर्थसंकल्प-३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१३) निवड नस्ती (ऊर्जा-३), ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


